मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायोी-२०२३/प्र.क्र.२४९/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ८ मार्च, २०२३ 


वाचा : 

१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र: FATA /२०२२ /प्र .क्र४६९/बांध-४, दिनांक २० 
ऑक्टोबर ,२०२२ 


— 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


4 


nS 


६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 


क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ २७२/२०२३, दिनांक १९ जानेवारी, २०२३. 


वट 


शासन निर्णय : 

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्त्यांची Colac करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४९/बांधकाम-४ 


माची ५ वर्षे 
नियमित 
tna aid कामाची देखभाल व 
क are पॅकेज लांबी eae 
अ.क्र. तालुका र रस्त्याचे नाव अंदाजित दुरुस्ती 
क्रमांक (कि.मी.) त 
रक्‍कम(रू.लक्ष) | अंदाजित 
रक्‍कम(रू. 
लक्षो 
दवंडी रांगी रस्ता (VR- 
हिं ADB-GAD १०.०२० ९३०.४९ ६५.१३ 
आरमोरी १२६) 
आरमोरी । (॥-०१ कुलकुली अंगारा 
कुलकुली अंगारा 
२ रस्ता 3.000 23.08 १८.४१ 
(VR-922) 
RST कुरुमपल्ली 
३ ADB-GAD ल (9.००० 944.83 ४८.४० 
अहेरी fice रस्ता (VR-920) 
ह अहेरी चिंचगुंडी रस्ता agi 7 soy 
(VR-c3) 194 4 : 
ADB-GAD 
५ | भामरागड ll) हलवेर ते कोठी रस्ता ८.२५० ७९९.११ ५१.१७ 
(039१-२४) me a 
राज्यमार्ग -३६ ते Ha 
& ADB-GAD | बिद्रो-मंगुठा रस्ता (VR-_ | 98.430 १५४९.२९ ९९.६६ 
एटापल्ली (I)-o8 — | 982,984) 
प्रजिमा-१२ ते GA 
७ on 4.200 ४४८.९५ २८.८० 
रस्ता (VR-¥3) 
जिल्हासिमागोदिया ते 
८ गेवळी - कढोली रस्ता । १०.३५ १. षु. 
१8-840 | लीक ०.३५० | 939.36 ६५.२० 
कुरखेडा | (॥-०५ गोट्या : 
रड io" गोदिया जिल्हा RAT ते 
९ तळेगांव बामणी रस्ता ३.०१० २६६.०१ १८.६२ 
(VR-98,88) 
एकुण ९ कामे ६५.११० ६३०७.४४ ४१८.६७ 


१. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४९/बांधकाम-४ 


२. मुख्य अभियंता (प्र. मं. ग्रा. स. यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) व 
संबंधित कार्यकारी अभियंता (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग 
क्रमांक ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच, शासन परिपत्रक 
क्र. मुग्रायो-२०१९/प्र.क्र.७३/बांधकाम-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई- 


टेंडरिंग करुनच कार्यारंभ sear देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) 


ii 


vi) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथःकरण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी / आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि. मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४९/बांधकाम-४ 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम ster तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी / 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च अ) बाहय हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-७, 
५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) 
बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (09) अशियायी विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प (बाह्यहिस्सा ७० %) (कार्यक्रम) ५३ मोठी कामे सी. आर. सी. ५२०४ ५२९८ व ब) राज्य 
हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-०७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (02) अशियायी 
विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (राज्यहिस्सा ३० %) (कार्यक्रम) 
५३ मोठी बांधकामे सी. आर. सी. - ५०५४ ५३०४” या शिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२६४०२२२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL PRASHANT 
VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.10 11:56:49 +05'30' 


(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
) अ.मु.स.(ग्रा. वि. व पं. रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव(मु.मं. ग्रा. स. यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 
) 

) 

) 


खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर विभाग, 

नागपूर. 

९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,जिल्हा 
गडचिरोली. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४९/बांधकाम-४ 


१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र 
राज्य. 

१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


